अपर कामगार आयुक्‍त ( गट-अ) या 
पदावर तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.२६१/कामगार-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १४ मार्च, २०२३ 


वाचा : 
१) सामान्य प्रशासन विभाग ,शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्या.-१२, 
दि.०१.०८.२०१९ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्रमांकः क्र.ईएसबी- ११२२/प्र.क्र.१७२/१३, दि.२२.०२.२०२३ 
शासन आदेशा: 
कामगार आयुक्त यांच्या आस्थापनेवरील कामगार उप आयुक्‍त, गट-अ या संवर्गातील श्री. 
रविराज इळवे, कामगार उप आयुक्त, मुंबई यांना अपर कामगार आयुक्‍त, गट-अ या संवर्गात या 
शासन आदेशान्वये निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
२. मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
अधिन राहून सदर संवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाजेष्ठतेनुसार आणि सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या दि.०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार सदर तात्पुरत्या 
पदोन्नतीस मान्यता देण्यात येत आहे. 
३.  श्री.इळवे यांच्या पदस्थापनेचे आदेशा स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१४१६५१५५६४१० असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. प॥/ञण९१७५०६६०१९ए॥॥॥११००००६ 
Date: 2023.03.14 16:56:35 +05'30' 


(दिपक पोकळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग,ऊर्जा व कामगार 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. कामगार आयुक्‍त, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व, मुंबई yoo ०५१ 


४. कामगार उप आयुक्त (प्रशासन), कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), 
मुंबई 

५. महालेखापाल कार्यालय (ले. व अ,/(ले.प.), मुंबई-१ 

६. संबंधित पदोन्नत अधिकारी (कामगार आयुक्‍त यांचेमार्फत) 

७. निवड नस्ती ( काम-८). 


